केंद्र शासनाला पद्य पुरस्कार २०२५ करिता नावे 
सुचविण्यासाठी शिफारस समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) 
शासन निर्णय क्रमांक:-पद्म-१०२४/प्र.क.५१/राशि-२, 
मंत्रालय मुंबई ४०००३२ 
दिनांक:-२९ जुले, २०२४. 
शासन निर्णय:- 


वेगवेगळ्या क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्य पुरस्कारांसाठी शिफारस करण्याचे 
केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. २६ जानेवारी, २०२५ रोजी घोषित होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी 


मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याकरिता खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र मा.मंत्री महोदयांचे नाव खाते समिती मधील 
पद 
१. श्री.सुधीर मुनगंटीवार मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. श्री.दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील मा.मंत्री, सहकार सदस्य 
३. श्री.चंद्रकांत पाटील मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण सदस्य 
४. श्री.दादाजी भुसे मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) सदस्य 
५.  श्री.धनंजय मुंडे मा.मंत्री, कृषि सदस्य 
६. श्री.उदय सामंत मा.मंत्री, उद्योग सदस्य 
७. |अपर मुख्य सचिव व मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) सदस्य सचिव 
राजशिष्टाचार अधिकारी 
२. ही समिती शासनाकडे विविध माध्यमातून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी 


योग्य मान्यवरांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास करील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०७२९१५२६३८४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
161018 2100010107 यध ooo 


2.5.4.20=855 11 bf5940f7a6d8f1 06f2dd0205e9978bbd325c77d8bf2806 
67344780ebe3e8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S A K H A R E serialNumber=72E7AB3D2A7454 1 39BED9EE5298E46008FBESFB1F29 
81B96BD7E2EC94BB26F21, cn=AJAY MAHADEV SAKHARE 
Date: 2024.07.29 15:41:26 +05'30" 
(अजय साखरे) 
कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पद्म-१०२४/प्र.क.५१/राशि-२, 


) प्रधान सचिव पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन मुंबई.(पत्राने ) 
) सर्व विभागीय आयुक्त. 
qo) आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे. 
११) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 
१३) मा. सभापती विधान परिषद / मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


(२ S&S ८0 


vo 


१५) सर्व संबंधित मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) प्रोथोनोटरी अंड सिनिअर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई. (पत्राने) 
१७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिळेट साईट, मुंबई. 

१८) संचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


